RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd. No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ४८ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ३२,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१६ 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६०. 

क्रमांक रासंस्मा २०१५ /प्र. क्र . १०६ / सां.का . ३. — ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. १२) या 
अधिनियमाच्या कलम ४, पोट- कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित 
असल्याचे जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्यांची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल , आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची 
हरकत मा . प्रधान सचिव ( सांस्कृतिक कार्य) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा 
विचार करील. 

अनुसूची 
स्थान : फैजलापूर , भूमापन क्र . ३० . 

जिल्हा : बुलढाणा 
संरक्षित करावयाच्या : कंचनीचा महाल (कुळवंतीनीचा महाल ) 
स्मारकाचे नाव . 


तालुका : मेहकर 


मालकी 


: श्री . अनंत रामचंद्र बुगदाने आणि इतर 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


अनुसूची - समाप्त 


तपशील 

: सर्व्हे नं. ३० मध्ये असलेल्या कंचनीचा महाल अंदाजित इ. स. १७ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील महाल 

स्थापनत्याचा उत्कृष्ट नमुना आहे . 
संरक्षित करावयाचे 

१६ मी . x १६ मी . = २५६ चौरस मीटर . 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ. 
संरक्षित करावयाचे 

: पूर्वेस १० मीटर , पश्चिमेस १० मीटर , 
सभोवतालचे क्षेत्र . 

उत्तरेस १० मीटर , दक्षिणेस , ८० मीटर 
संरक्षित करावयाचे 

३६ मी . x १०६ मी . = ३८१६ चौ . मी . 
एकूण क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या क्षेत्राच्या : पूर्व 

सर्व्हे नं . ७१ 
चतुःसीमा . 

पश्चिम : सर्व्हे नं . २ ९ 
उत्तर 

सर्व्हे नं . ३१ 
दक्षिण 

सर्व्हे नं . २ ९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


३ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 

dated 27th October 2016 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. RSS . 2015 / C.R . 106 /sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto (hereinaf 
ter referred to as “ the said monument” ) should be a protected monument. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument. 

Any person interested in the said monument may, within two months from the date of publi 
cation of this notification in the Official Gazette, may raise objection to the proposed declaration 
of this said monument to be a protected monument . Any such objections which may be received by 
the Principal Secretary to Government of Maharashtra , Tourism and Cultural Affairs Depart 
ment, Mantralaya Annexe, Madam Cama Marg , HutatmaRajguru Chowk,Mumbai 400 032 , before 
the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government. 


Schedule 
Taluka : Mehkar, 


District : Buldhana . 


Locality : Faijalapur, 

Survey No. 30 . 


Name of the monument : Kanchanicha Mahal (Kulwantinicha Mahal) . 
to be protected . 
Ownership 

: Shri Anant Ramchandra Bugdane and others . 
Particulars 

: Kanchanicha Mahal is located in Survey No. 30 , in Mehkar is 

execellent example of architecture of Mahal in AD . 1700 and it 

has its own historical importance . 
Area of the monument : 16 m . x 16 m . = 256 Sq.m. 
to be protected . 
Area around the 

East 

West - 10 m . 
monuments to be protected . North 

South — 80 m . 
Total Area to be protected : 36 m . x 106 m . = 3816 Sq.m. 
Boundaries of the area . : East : S. No. 71 ; 

West : S. No. 29 ; 
North : S. No. 31 ; 
South : S. No. 29 . 


.. 


10 m ., 

10 m ., 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १ ९ ३८ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


मंगळवार , मार्च २४ , २०१५ / चैत्र ३, शके १ ९ ३७ 


. 


गृह 

विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ मार्च २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम. 

क्रमांक एमआयएस . ०३१५ / प्र. क्र . ५७ / राऊशु- ३.- महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम (१ ९ ४९ चा पंचवीस ) च्या कलम १०५ च्या 
पोट - कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक एआरएम . 
१०९ ६/ २१/ २ / इएक्ससी-३, दिनांक १३ सप्टेंबर १ ९९ ६ मध्ये दिनांक १९ मार्च २०१५ पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे , ते असे : 
उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीतील स्तंभ ३ खालील नोंद क्रमांक १० मधील उप नोंद ( ब), मध्ये “ निर्मिती मूल्याच्या २५० टक्के 

या अंक आणि अक्षराऐवजी निर्मिती मूल्याच्या २०० टक्के किंवा रुपये १२० हे अंक आणि अक्षरे समाविष्ट 
करण्यात यावेत . 


किंवा रुपये ११० 


" 


“ 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 19th March 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 


No. MIS . 0315 /C . R. 57/EXC -3. — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 105 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949) , the Government of Maharashtra 
hereby amends , the Government Notification , Home Department, No. ARM . 1096 / 21 /2 /EXC - 3 , 
dated the 13th September 1996 ( hereinafter referred as " said notification ” ) with effect from the 
19th March 2015 as follows, namely : 

In the said notification , in the schedule , in entry at Serial No. 10 in sub -entry (6 ), in 
column 3, for the words and figures “ 250 per cent. of manufacturing cost or rupees 110 ” the 
words and figures “ 200 per cent. of manufacturing cost or rupees 120 ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Joint Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १ ९ ३८ 


५ ९ 


बुधवार , 

मार्च २५ , २०१५ / चैत्र ४ , 


शके १ ९ ३७ 


. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २५ मार्च २०१५ . 


अधिसूचना 


क्रमांक ग्रापंनि -२०१४ / प्र.क्र .२०३ / पं.रा - २.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम , १९ ६४ मधील नियम २- अ च्या 
पोट-नियम ( १) व ( २) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि याविषयीची शासन अधिसूचना ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग , क्रमांक ग्रापंनि-२००९ / प्र.क्र .२१३ /पंरा२, दिनांक ३१ मार्च २०१०,दिनांक २१ जुलै २०११ व दिनांक ३ मार्च २०१५ अधिक्रमित करुन महाराष्ट्र 


शासन याव्दारे : 


( अ) सोबत जोडलेल्या अनुसूची-१ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला 
( अनु.जाती , अनु.जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यातील महिलांसह) यांच्यासाठी, राज्यातील ग्रामपंचायती ( केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या 
अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या ग्रामपंचायती वगळून ) मधील सरपंचाची पदे विनिर्दिष्ट करीत आहे ; आणि 


( ब ) अशा प्रकारे आरक्षित करण्यात आलेल्या सरपंच पदाचे सोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणेजिल्हा निहाय वाटप करीत 


आहे 


अनुसूची -१ 


अ.क्र . 


सरपंच पदासाठी आरक्षित करण्यात आलेले प्रवर्ग 


आरक्षित सरपंच पदाची संख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


अनुसूचित जाती 


३३६१ पदे ( पैकी १६८७ महिलांकरिता) 


२ 


अनुसूचित जमाती 


१ ९ ६८ पदे ( पैकी ९९ ३ महिलांकरिता) 


३ 


नागरिकांचा मागास वर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) 


६७७ ९ पदे ( पैकी ३३ ९ ८ महिलांकरिता ) 


४ 


सर्वसाधारण ( सर्व प्रवर्गातील महिलांसह ) 


१२९९ ४ पदे (पैकी ६५०४ महिलांकरिता ) 


एकूण 


२५१०२ पैकी १२५८२ ( महिलांकरिता ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


७ 


अ.क्र . 


जिल्हा 


खुला प्रवर्ग 


बिगर 
अनुसूचित 

क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायतीची 

संख्या 


अनुसूची -२ 
अनुसूचित जाती 

अनुसूचित 
आरक्षित 

जमातीसाठी 
सरपंचाची पदे 

आरक्षित 
सरपंचाची पदे 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी आरक्षित 

सरपंचाची पदे 


अनुसूचित जाती 
व अ. जा . महिला 


अनुसूचित जमाती 

महिला 


नागरिकांचा मागास 

प्रवर्गासाठी व 
ना . मा . प्र . महिला 


सर्वसाधारण व 
सर्वसाधारण महिला 


व अ . ज . 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


ठाणे 


२५१ 


८ 


or 


२२ 


२३ 


३४ 


३४ 


६० 


६१ 


१ 
२ 

३ 


पालघर 


० 


१ 


१ 


१ 


८ 


८ 


१ ९ 


२० 


रायगड 


८३१ 


१ ९ 


१ ९ 


५५ 


५६ 


११२ 


११२ 


२२ ९ 


२२ ९ 


४ 


रत्नागिरी 


८४७ 


१८ 


१८ 


६ 


६ 


११४ 


११५ 


२८५ 


२८५ 


५ 


४३३ 


१४ 


१४ 


२ 


२ 


५८ 


१४२ 


१४२ 


सिंधुदुर्ग 
नाशिक 


६ 


८०७ 


५३ 


५४ 


६७ 


६८ 


१० ९ 


१० ९ 


१७३ 


१७४ 


७ 


४२४ 


१३ 


१३ 


५४ 


५४ 


५७ 


५७ 


८८ 


८८ 


धुळे 
नंदुरबार 


८ 


७६ 


१ 


१ 


१ 


२ 


११ 


२५ 


२५ 


९ 


जळगाव 


११२४ 


५३ 


५३ 


१०३ 


१०३ 


१५१ 


१५२ 


२५४ 


२५५ 


१० 


अहमदनगर 


१२३९ 


७५ 


७६ 


६० 


६१ 


१६७ 


१६८ 


३१६ 


३१६ 


११ पुणे 


१२ ९ १ 


६४ 


६४ 


३३ 


३३ 


१७४ 


१७५ 


३७४ 


३७४ 


१२ 


सातारा 


१४ ९ ६ 


७६ 


७६ 


७ 


७ 


२०२ 


२०२ 


४६३ 


४६३ 


१३ 


सांगली 


७०४ 


४२ 


४३ 


१ 


२ 


९ ५ 


९ ५ 


२१३ 


२१३ 


१०३२ 


७ ९ 


७ ९ 


८ 


९ 


१३९ 


१४० 


२८ ९ 


२८ ९ 


१४ सोलापूर 
१५ कोल्हापूर 

औरंगाबाद 


१०३० 


६ ९ 


७० 


४ 


१३ ९ 


१३ ९ 


३०२ 


३०२ 


८६० 


५१ 


२४ 


२५ 


११६ 


११६ 


२३८ 


२३ ९ 


१७ 


जालना 


७८२ 


५६ 


५६ 


८ 


९ 


१०५ 


१०६ 


२२१ 


२२१ 


१८ 


परभणी 


७०५ 


४८ 


४८ 


८ 


९ 


९ ५ 


९ ५ 


२०१ 


२०१ 


हिंगोली 


५६५ 


४५ 


४६ 


३० 


३० 


७६ 


७७ 


१३० 


१३१ 


२० 


नांदेड 


११६७ 


११४ 


११५ 


४१ 


४१ 


१५७ 


१५८ 


२७० 


२७१ 


२१ 


बीड 


१०२४ 


६ ९ 


६ ९ 


६ 


१३८ 


१३८ 


२ ९ ८ 


२ ९९ 


२२ 


लातूर 


७८८ 


७ ९ 


८० 


१० 


११ 


१०६ 


१०७ 


१ ९ ७ 


१ ९ ८ 


२३ 


उस्मानाबाद 


६२३ 


५० 


५० 


७ 


८४ 


८४ 


१७० 


१७१ 


२४ 


अमरावती 


७२७ 


७७ 


७७ 


३२ 


३२ 


९ ८ 


९ ८ 


१५६ 


१५७ 


२५ 


अकोला 


५३ ९ 


६२ 


६३ 


२१ 


२१ 


७३ 


७३ 


११३ 


११३ 


२६ 


वाशिम 


४ ९ २ 


५० 


५० 


१ ९ 


२० 


६६ 


६७ 


११० 


११० 


२७ 


बुलढाणा 


८६ ९ 


८६ 


२५ 


२५ 


११७ 


११८ 


२०६ 


२०६ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६, शके १९ ३८ 


अनुसुची - २ - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


२८ 


यवतमाळ 


१०४७ 


६१ 


६२ 


८५ 


८५ 


१४१ 


१४२ 


२३५ 


२३६ 


२ ९ 


७७२ 


६८ 


६ ९ 


४८ 


४ ९ 


१०४ 


१०४ 


१६५ 


१६५ 


नागपूर 
वर्धा 


३० 


५१८ 


३४ 


३४ 


३७ 


३७ 


७० 


७० 


११८ 


११८ 


७६१ 


५५ 


५५ 


७६ 


७७ 


१०२ 


१०३ 


१४६ 


१४७ 


३१ चंद्रपूर 
३२ गडचिरोली 


१३६ 


७ 


५ 


१८ 


३८ 


३८ 


३३ 


भंडारा 


५३७ 


४५ 


४५ 


२१ 


२१ 


७२ 


७३ 


१३० 


१३० 


३४ 


गोंदिया 


५४७ 


३४ 


४ ९ 


५० 


७४ 


७४ 


११६ 


११७ 


एकूण 


२५१०२ 


१६७४ १६८७ 


९ ७५ 


९९ ३ 


३३८१ 


३३ ९ ८ 


६४ ९ ० ६५०४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जी . डी . भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १ ९ ३८ 


९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort, Mumbai 400 001, dated 25th March 2015 


NOTIFICATION 


No.GPN - 2014 /C.R.203/PR -2.- In pursuance of the powers conferred by sub -rule ( 1 ) and (2 ) 
of rule 2A of the Maharashtra Village Panchayats (Sarpanch and Upa - Sarpanch ) Election Rule , 
1964 and in supersession of the Government notification , Rural Development and Water 
Conservation Department No.GPN - 2009/CR.213 /PR - 2 , dated 31st March 2010 , Dated 21st July 
2011 and Dated 3rd March 2015 issued in this behalf the Government of Maharashtra , hereby : 

( a ) specifies the number of offices of Sarpanchas in the Village Panchayats in the State 
(excluding the Scheduled Areas declared by the Government of India ) for the Scheduled Castes, 
the Scheduled Tribes , the category of Backward Class of citizens and women (including the women 
belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the category of Backward Class of 
Citizens ) as shown in Schedule -I appended hereto ; and 

(6 ) allots the offices of Sarpanchas so reserved to the Districts as shown in Schedule- II 
appended hereto : 

Schedule - I 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Category of Persons for whom offices of 
the Sarpanchas are reserved 

( 2 ) 


Number of offices of Sarpanchas 

reserved 

( 3 ) 


1 


2 


3361 (out of which 1687 for women ) 
1968 (out of which 993 for women ) 
6779 (out of which 3398 for women ) 


3 


Scheduled Castes 
Scheduled Tribes 
Backward Class of Citizens 
( including Vimukta Jatis and 
Nomadic Tribes ) 
Open Category 


4 


12994 (out of which 6504 for women ) 


Total ... 


25102 out of which 12582 (Women ) 


Schedule - II 


Sr. No 


Open Category 


Name of 
District 


Number of 

Village 
Panchayats 

from Non 
Scheduled 

Areas 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 

for the 
Scheduled 

Castes 


Officers 
of Sarpanchas 

reserved for 
the Scheduled 

Tribes 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 

for the 
Backward 
Class of Citizens 


S.C. 
General 
and S.C. 
Women 


S.T. General 

and 
S.T. Women 


General and 
General-Women 


B.C.C. 
General 
and B.C.C. 
Women 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


( 7 ) 


1 


251 


8 


9 


22 


23 


34 


34 


60 


61 


2 


1 


1 


1 


19 


3 


58 
831 
847 


19 


55 


56 


229 


8 
112 
115 


0 
19 
18 
14 
53 


8 
112 
114 
58 


20 
229 
285 


4 


6 


Thane 
Palghar 
Raigad 
Ratnigiri 
Sindhudurg 
Nashik 
Dhule 
Nandurbar 


6 


285 


5 


433 


18 
14 
54 


2 


2 


59 


142 


142 
173 


6 


807 


68 


109 


174 


67 
54 


7 


13 


13 


57 


109 
57 
10 


88 


424 

76 


88 


54 

2 


8 


1 


1 


1 


11 


25 


25 


भाग चार - ब -२ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


Schedule - 11-(Contd .) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


9 


53 


151 


152 


255 


1124 
1239 


53 
75 


103 
60 


10 


76 


103 
61 
33 


167 


168 


316 


11 


64 


64 


33 


175 


1291 
1496 
704 


174 
202 


254 
316 
374 
463 
213 


374 
463 


12 


76 


76 


7 


7 


202 


13 


42 


1 


2 


95 


213 


43 
79 


14 


8 


9 


140 


Jalgaon 
Ahmadnagar 
Pune 
Satara 
Sangali 
Solapur 
Kolhapur 
Aurangabad 
Jalna 
Parbhani 
Hingoli 
Nanded 


289 


95 
139 
139 


1032 
1030 


79 
69 


289 
302 


15 


4 


5 


139 


302 


70 
51 


16 


51 


24 


25 


116 


116 


17 


860 
782 
705 


56 


8 


56 
48 


9 
9 


105 
95 


106 
95 


238 
221 
201 
130 


239 
221 
201 


18 


48 


8 


19 


565 


45 


46 


30 


30 


76 


77 


131 


115 


41 


157 


158 


271 


20 
21 


114 
69 


Beed 


69 


41 

6 
10 


138 


1167 
1024 
788 
623 
727 


7 
11 


138 
106 


270 
298 
197 


299 
198 


22 


79 


80 


7 


23 
24 


171 


50 
77 


50 
77 


107 
84 
98 


7 
32 


170 
156 


32 


157 


25 


62 


63 


21 


113 


84 
98 
73 
66 
117 


539 
492 
869 


26 
27 


21 
20 
25 


50 
86 
61 


19 
25 


73 
67 
118 


110 
206 


113 
110 
206 


Latur 
Usmanabad 
Amravati 
Akola 
Washim 
Buldhana 
Yavatmal 
Nagpur 
Wardha 
Chandrapur 
Gadchiroli 
Bhandara 
Goandiya 


50 
86 
62 
69 


28 


1047 


85 


85 


141 


142 


236 


235 
165 


29 


68 


49 


104 


772 
518 


48 
37 


104 
70 


30 


34 


37 


70 


34 
55 


165 
118 
147 


31 


761 


77 


102 


55 

7 


76 

4 


103 
19 


118 
146 

38 
130 


32 


136 


5 


18 


38 


7 
45 


33 


45 


21 


21 


72 


73 


130 


537 
547 


34 


33 


34 


49 


50 


74 


74 


116 


117 


Total 


25102 


1674 


1687 


975 


993 


3381 


3398 


6490 


6504 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


११ 


६० 


शुक्रवार , 

मार्च २७, २०१५ / चैत्र ६, 


शके १ ९ ३७ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मार्च २०१५. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 


क्रमांक मूवक . १५१५ /प्र.क्र . ३९(१ )/कराधान-१.-महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा. ९) च्या कलम ९ च्या 
उप - कलम (१) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची क आणि 
ग मध्ये, दिनांक १ एप्रिल, २०१५ पासून सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ मधील, 


( १ ) अनुसूची क मध्ये, 


.. 


( १ ) नोंद ६ ला , त्याची उप-नोंद ( क ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल ; आणि नवीन क्रमांक देण्यात 
आलेल्या उप- नोंद ( क ) नंतर, पुढील उप-नोंद जादा दाखल करण्यात येईल, म्हणजेच : 

“ ( ख ) आलेख वही , प्रयोगशाळा वही, आराखडा वही आणि कार्यपुस्तिका ( वर्कबुक ) . 


शून्य टक्के " ; 


. 


( २ ) नोंद ९क च्या स्तंभ ( २) मधील “ दिनांक ३१ मार्च, २०१५ " या शब्द आणि अंकांऐवजी 


दिनांक ३१ मार्च, २०१६ " हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत 


• 


( ३ ) नोंद १२ नंतर , खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 


“ १२ क . राज्य शासन, वेळोवेळी, राजपत्रात अधिसूचित करील अशी, कॅन्सरवरील उपचारा 


करिता वापरण्यात येणारी औषधे. 


शून्य टक्के "; 


( ४ ) नोंद ५१ च्या स्तंभ ( २) मधील “ दिनांक ३१ मार्च, २०१५ " या शब्द आणि अंकांऐवजी 


" 


दिनांक ३१ मार्च, २०१६ " हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत 


( ५ ) नोंद ५ ९ च्या स्तंभ ( २) मधील " दिनांक ३१ मार्च, २०१५ " या शब्द आणि अंकांऐवजी 
दिनांक ३१ मार्च, २०१६ " हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ३८ 


( २) अनुसूची ग मध्ये, 

( १ ) नोंद १७ नंतर , खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 


" १७ क . काजू टरफले. 


५ टक्के "; 


( २ ) नोंद २ ९क मधील , खंड ( ग ) नंतर, खालील खंड दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 


५ टक्के " ; 


“ ( घ). वैद्यकीय हेतूकरिताची गाईड वायर . 
( ३ ) नोंद ३२ मधील “ आलेख वही, प्रयोगशाळा वही आणि आराखडा वही " हे शब्द वगळण्यात 
येत आहेत ; 


( ४ ) नोंद ७० ऐवजी खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 


५ टक्के " ; 


“ ७०. राज्य शासन, वेळोवेळी, राजपत्रात अधिसूचित करील असा, कागद . 
( ५ ) नोंद १०७ मध्ये , उप- नोंद ( ७ ) नंतर , खालील उप -नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 


“ ( ७ क ). महिलांच्या हॅण्डबॅग्ज आणि महिलांच्या पर्सेस 


५ टक्के "; 


( ६ ) नोंद १०८ मधील, 


( एक ) उप -नोंद १ मधील , स्तंभ ( २ ) च्या खंड ( ख ) मध्ये , “ दिनांक ३१ मार्च, २०१५ " या शब्द 
आणि अंकांऐवजी " दिनांक ३१ मार्च, २०१६ " हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत 


( दोन ) उप - नोंद ३ वगळण्यात येत आहे ; 


( ७ ) नोंद १११ मध्ये “ लॅम्प्स " या शब्दानंतर “ आणि एलईडी बल्ब्स " हे शब्द दाखल करण्यात 
येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडिया , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १९ ३८ 


१३ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th March 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act , 2002 . 

No. VAT. 1515 /CR - 39 ( 1 )/Taxation-1.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) 
of section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) , the Government of 
Maharashtra hereby with effect from the 1st April 2015 amends SCHEDULES ‘A’and C appended 
to the said Act, namely : 


In the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 , 


( 1 ) In SCHEDULE A , 


( 1) entry 6 shall be re -numbered as sub - entry ( a ) thereof ; and after 
sub -entry (a ) as so re- numbered , the following sub -entry shall be added , 
namely : 

" (b ) Graph book , Laboratory notebook , Drawing book and Work book . 

( 2 ) in entry 9A , in column (2 ), for the figures , letters and word 
“ 31st March 2015 ” the figures , letters and word “ 31st March 2016 ” 
shall be substituted ; 


Nil % " ; 


Nil % ” ; 


( 3 ) after entry 12 , the following entry shall be inserted , namely : 

“ 12A . Drugs for treatment of Cancer , as may be notified from 
time to time, by the State Government, in the Official Gazette. 

(4 ) in entry 51, in column (2 ), for the figures, letters and word 
“ 31st March 2015 ” the figures , letters and word “ 31st March 2016 ” 
shall be substituted ; 


(5 ) in entry 59 , in column (2 ), for the figures, letters and word 
“ 31st March 2015 ” the figures, letters and word “ 31st March 2016 ” 
shall be substituted . 


( 2 ) In SCHEDULE C , 


( 1 ) after entry 17 , the following entry shall be inserted , namely : 


" 17A . Cashew shell . 


5 % ” ; 


( 2 ) in entry 29A , after clause (c ), the following clause shall be added , 
namely : 


" ( d ) Guide wire for medical purpose . 


5 % ” ; 


( 3 ) in entry 32 , the words “ graph book , laboratory notebook and 
drawing books ” shall be deleted ; 


(4 ) for entry 70 , the following entry shall be substituted , namely : 

“ 70. Paper , as may be notified by the State Government from 
time to time, in the Official Gazette. 


5 % ” ; 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ३८ 


(5 ) in entry 107, after sub -entry (7 ), the following sub -entry shall be 
inserted , namely : 

“ (7A ). Ladies hand bags and ladies purses . 


5 % ” ; 


(6 ) in entry 108 , 


(i) in sub -entry ( 1), in column ( 2 ), in clause (b ) for the figures , letters 
and words “ 31st March 2015 " the figures, letters and word “ 31st March 
2016 ” shall be substituted ; 


(ii ) sub - entry ( 3) shall be deleted ; 

( 7 ) in entry 111, after the words “ Lamps ” the words “ and LED bulbs 
shall be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


१५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २७ मार्च, २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मुवक १५१५ / प्र. क्र . ३९ ( २) /कराधान-१.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा.९) यास जोडलेल्या 
अनुसूची “ ग ” मधील नोंद ७० द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, दिनांक १ एप्रिल, २०१५ पासून , 
उक्त नोंदीसाठी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक सविस्तर वर्णन केलेल्या खालील वस्तू , मग त्या जेनेरीक नावाने किंवा बँड नावाखाली 
किंवा कोणत्याही अन्य नावाने विकल्या जात असोत, कागद म्हणून अधिसूचित करीत आहे , जसे 

अनुसूची 
केंद्रीय उत्पादन प्रशुल्क अधिनियम , १९८५ (१ ९ ८६ चा ५ ) खाली नमूद केलेल्या शीर्षाखाली किंवा उप -शीर्षाखाली किंवा यथास्थिती 
उत्पादनशुल्क 

बाबींखाली वेळोवेळी समाविष्ट करण्यात आलेले कागदाचे प्रकार : 


शीर्ष 


उप - शीर्ष 


मालाचा तपशील 


अनु . 
क्रमांक 
( १ ) 


उत्पादन शुल्क 

बाब 
( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१ . 


४७०७ 


२ . 


४८०१ 


३ . 


४८०२ 


४ . 


४८०४ 


५ . 


४८०५ 


६ . 


४८०६ 


रिकव्हर्ड ( वेस्ट व स्नप ) पेपर वा पेपरबोर्ड . 
न्यूजप्रिंट , रोल्समध्ये किंवा शीटस्मध्ये . 
४८०१ किंवा ४८०३ तसेच टॅरिफ आयटम ४८०२ ५४ ५० व्यतिरिक्त , 
लिखाण , छपाई किंवा इतर आलेख ( graphic ) हेतुकरिता वापरता 
येणारा अनकोटेड पेपर आणि पेपरबोर्ड, नॉन -परफोरेटेड पंच कार्ड 
आणि पंच टेप पेपर , रोल्समध्येकिंवा कोणत्याही मापाचे आयताकृती 
शीटस्मध्ये ( चौकोनी आकारासह ); हॅन्ड -मेड पेपर आणि पेपरबोर्ड 

आणि संगणकासाठी लागणारी सर्व प्रकारची पेपर स्टेशनरी . 
४८०२किंवा ४८०३ या शीर्षाव्यतिरिक्त येणारा अनकोटेड क्राफ्ट पेपर 

आणि पेपरबोर्ड रोल्समध्ये किंवा शीटसमध्ये . 
केंद्रीय उत्पादन प्रशुल्क अधिनियम, १९ ८५ (१ ९ ८६ चा ५) च्या प्रकरण 

४८ मधील टिप्पणी क्रमांक ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले आहेत , त्यापेक्षा 
कोणतेही अतिरिक्त काम किंवा प्रक्रिया न केलेले, रोल्स आणि 

शीटस्मध्ये असलेले इतर अनकोटेड पेपर आणि पेपरबोर्ड . 
रोल्समध्ये किंवा शीटस्मध्ये असलेले व्हेजीटेबल पार्चमेंट , ग्रीसप्रुफ 
पेपर्स , ट्रेसींग पेपर्स आणि ग्लॅसीन ( glassine ) आणि इतर ग्लेझ् 
ट्रान्सपरंट ( glazed transparent ) किंवा ट्रान्सल्यूसेंट 
( translucent ) पेपर्स . 
पृष्ठभाग अवगुंठित किंवा संमिश्रीत नसलेला, अंतर्गत मजबुती असलेला 
किंवा नसलेला , रोल्समध्ये किंवा शीटस्मध्ये असलेले कंपोझिट 
( संमिश्र ) पेपर आणि पेपरबोर्ड ( सपाट थरांचे पेपर किंवा पेपरबोर्ड , 
चिकट पदार्थाने एकत्रितरित्या चिकटवून तयार केलेले असे पेपर). 
रोल्समध्येकिंवा शीटस्मध्ये असलेले शीर्ष ४८०३ मध्ये केलेल्या पेपरच्या 

वर्णनाव्यतिरिक्त असलेला पेपर , घडया पडलेले (चिकटविलेली 
किंवा न चिकटविलेली सपाट पृष्ठभाग असलेली शीट ), क्रेप्ड, 
किंकल्ड , एम्बॉस्ड किंवा परफोरेटेड , पेपर आणि पेपरबोर्ड . 
रोल्समध्येकिंवा शीटस्मध्ये असलेले , छपाई केलेले किंवा न केलेले , 

कार्बन पेपर , सेल्फ - कॉपी पेपर आणि इतर कॉपीईंग पेपर किंवा 
ट्रान्सफर पेपर्स ( डयूप्लीकेटर स्टेन्सील्स किंवा ऑफसेट प्लेट्स् 
करीता अवगुंठित किंवा संमिश्रीत असलेला पेपर ). 


७ . 


४८०७ 


८ . 


४८०८ 


९ . 


४८० ९ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६, शके १९ ३८ 


शीर्ष 


उप - शीर्ष 


मालाचा तपशील 


अनु . 
क्रमांक 


उत्पादन शुल्क 

बाब 
( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१० . 


४८१० 


११ . 


४८११ 


१२ . 


४८१३ 


एका किंवा दोन्ही बाजूंनी चिनीमातीने ( China clay ) किंवा इतर 

इनऑरगॅनिक ( असैंद्रिय ) द्रव्याने अवगुंठित केलेला, बाइंडर सहीत 
किंवा बाइंडर शिवाय आणि इतर आवरण नसलेला, पृष्ठभाग रंगविलेला 
किंवा न रंगविलेला, पृष्ठभाग सजविलेलाकिंवा छपाई केलेला, रोल्समध्ये 
किंवा कोणत्याही मापाचे आयताकृती ( चौकोनी आकारासह ) शीटस्मध्ये 

असलेले पेपर आणि पेपरबोर्ड . 
शीर्ष ४८०३, ४८० ९ किंवा ४८१० मध्ये केलेल्या पेपरच्या वर्णनाव्यतिरिक्त 
पेपर , पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वॅडींग आणि सेल्यूलोज फायबर्सचे वेब्ज, 
अवगुंठित संमिश्रीत , वेष्टणादित, पृष्ठभाग रंगविलेला , पृष्ठभाग 
सजविलेला किंवा छपाई केलेला, रोल्समध्ये किंवा कोणत्याही मापाचे 

आयताकृती ( चौकोनी आकारासह ) शीटस्मध्ये . 
सिगारेट पेपर , मापामध्ये कापलेला किंवा न कापलेला किंवा पुस्तकाच्या 

किंवा पोकळ नळीच्या स्वरूपात . 
कार्बन पेपर , सेल्फ - कॉपी पेपर आणि इतर कॉपीईंग किंवा ट्रान्सफर पेपर्स 
( ४८०९ या शीर्षाव्यतिरिक्त असलेले इतर) डयूप्लीकेटर स्टेन्सील्स् 

आणि ऑफसेट प्लेटस् , ऑफ पेपर, बॉक्समध्ये ठेवलेले किंवा न 

ठेवलेले. 
४८२०४००० मॅनीफोल्ड बिझनेस फॉर्न्स . 
४८२३२००० फिल्टर पेपर आणि पेपरबोर्ड . 
४८२३४००० रोल्स, शीटस् आणि डायल्स ( तबकडया), सेल्फ -रेकॉडींग करीता असलेले 

अपॅरेटस् ( उपकरणे ). 
अमोनिया पेपर . 


१३ . 


४८१६ 


१४ . 


४८२० 


१५ . 


४८२३ 


१६ . 


. 


१७ . 


३७०३ 


टीप.- (१ ) केंद्रीय उत्पादन प्रशुल्क अधिनियम , १९ ८५ याच्या तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी असलेले नियम आणि सीमा शुल्क सहकार 

परिषद, ब्रुसेल्स यांनी प्रसिद्ध केलेल्या वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण्या या अधिसूचनेच्या 

अर्थ उकलींसाठी लागू होतात . 
( २ ) 

ज्या बाबतीत कोणत्याही वस्तू कोणत्याही शीर्षासमोर किंवा यथास्थिती, उप-शीर्षासमोर वर्णन करण्यात आलेल्या असतील 
आणि उपरोक्त वर्णन हे केंद्रीय उत्पादन प्रशुल्क अधिनियम , १९८५ यामधील तत्संबंधित वर्णनापेक्षा कोणत्याही प्रकारे वेगळे 
असेल तर त्याबाबतीत उपरोक्त वर्णन केलेल्याच वस्तू केवळ या अधिसूचनेच्या कक्षेत येतील आणि इतर वस्तू जरी केंद्रीय 

उत्पादन प्रशुल्क अधिनियमातील तत्सम वर्णनाच्या कक्षेत येत असल्या तरी त्या या अधिसूचनेच्या कक्षेत येणार नाहीत . 
( ३ ) टीप (२) च्या अधीन राहून, या अधिसूचनेत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही नोंदीच्या प्रयोजनासाठी , ज्या बाबतीत 

कोणत्याही शीर्षासमोर किंवा यथास्थिती, उप-शीर्षासमोर असलेले वर्णन हे केंद्रीय उत्पादन प्रशुल्कातील तत्सम वर्णनाशी 
पूर्णपणे जुळते असेल तर त्याबाबतीत उक्त प्रशुल्काच्या प्रयोजनांसाठी त्या शीर्षाखाली किंवा उप- शीर्षाखाली समाविष्ट 

करण्यात आलेल्या सर्व वस्तू या अधिसूचनेच्या कक्षेत येतील . 
( ४ ) ज्या बाबतीत कोणत्याही शीर्षासमोर किंवा उप - शीर्षासमोर असलेले वर्णन “ इतर ” असे दर्शविण्यात आलेले असेल तर 

त्याबाबतीत टीप ( २ ) मध्ये दिलेली अर्थ उकल लागू होईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडिया , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27 th March 2015 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 

No. VAT 1515 / CR 39 ( 2 )/ Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by entry 70 of 
Schedule C appended to the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the 
Government of Maharashtra hereby with effect from the 1st April 2015 , notifies the following 
goods more particularly described in the SCHEDULE appended hereto , to be the paper , whether 
sold under generic name or any brand name or otherwise for the purpose of the said entry , 
namely : 

SCHEDULE 
Types of paper covered from time to time, under the heading, sub -headings or tariff items, as 
the case may be, listed below of the Central Excise Tariff Act , 1985 (5 of 1986 ) : 


Heading 


Tariff Item 


Description of goods 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Sub 
headings 

( 3 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


4707 


2 . 
3 . 


4801 
4802 


4 . 


4804 


5 . 


4805 


Recovered (waste and scrap ) paper or 

paperboard . 
Newsprint, in rolls or sheets. 
Uncoated paper and paperboard , of a kind used 

for writing , printing or other graphic 
purposes, and non - perforated punch card and 
punch tape paper , in rolls or rectangular 
(including square ) sheets of any size , other 
than paper of Heading 4801 or 4803; hand 
made paper and paperboard and all types of 
paper stationery for computer, excluding item 

falling under tariff item 4802 54 50 . 
Uncoated kraft paper and paperboard , in rolls 

or sheets , other than that of heading 4802 or 

4803 . 
Other uncoated paper and paperboard , in rolls 
or sheets , not further worked or processed 
than as specified in Note - 3 of chapter 48 of 
Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) . 
Vegetable parchment , greaseproof papers , 

tracing papers and glassine and other glazed 
transparent or translucent papers , in rolls or 

sheets . 
Composite paper and paperboard (made by 

sticking flat layers of paper or paperboard 
together with an adhesive ), not surface -coated 
or impregnated , whether or not internally 
reinforced , in rolls or sheets . 
Paper and paperboard , corrugated (with or 
without glued flat surface sheets ), creped , 
crinkled , embossed or perforated , in rolls or 
sheets, other than paper of the kind described 

in heading 4803. 
Carbon paper , self -copy paper 

and other copying 
or transfer papers (including coated or 
impregnated paper for duplicator stencils or 
offset plates ), whether or not printed , in rolls 
or sheets . 


6 . 


4806 


7 . 


4807 


8 . 


4808 


9 . 


4809 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १ ९ ३८ 


Heading 


Tariff Item 


Description of goods 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Sub 
headings 

( 3 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


10 . 4810 

Paper and paperboard , coated on one or both 
sides with kaolin ( china clay) or other 
inorganic substances, with or without a 
binder, and with no other coating, whether or 
not surface- coloured , surface - decorated or 
printed , in rolls or rectangular ( including 

square ) sheets , of any size . 
11. 4811 

Paper , paperboard , cellulose wadding and webs 
of cellulose fibres , coated , impregnated , 
covered , surface -coloured , surface -decorated 
or printed , in rolls or rectangular ( including 
square ) sheets , of any size , other than goods 
of the kind described in heading 4803 , 4809 

or 4810 . 
12 . 4813 

Cigarette paper , whether or not cut to size or 

in the form of booklets or tubes . 
13 . 4816 

Carbon -paper, self- copy paper and other copying 
or transfer papers (other than those of heading 
4809 ), duplicator stencils and offset plates, of 

paper , whether or not put up in boxes . 
14 . 4820 

48204000 Manifold business forms. 
15 . 4823 

48232000 Filter paper and paperboard . 
16 . 

48234000 Rolls , sheets and dials , printed for self 

recording apparatus. 
17 . 3703 

Ammonia Paper . 
Note.— ( 1) The Rules for the interpretation of the provisions of the Central Excise Tariff 

Act, 1985 read with the Explanatory Notes as updated from time to time, 
published by the Customs Co -operation Council, Brussels apply for the 

interpretation of this notification . 
(2 ) Where any commodities are described against any heading or, as the case may 

be , sub -heading and the aforesaid description is different in any manner from 
the corresponding description in the Central Excise Tariff Act, 1985 , then only 
those commodities described as aforesaid will be covered by the scope of this 
notification and other commodities though covered by the corresponding 
description in the Central Excise Tariff will not be covered by the scope of this 

notification . 
( 3 ) Subject to Note 2 , for the purpose of any entry contained in this notification , 

where the description against any heading or, as the case may be , tariff item 
matches fully with the corresponding description in the Central Excise Tariff, 
then all the commodities covered for the purposes of the said tariff under that 

heading or sub -heading will be covered by the scope of this notification . 
(4 ) Where the description against any heading or sub -heading is shown as “ other” , 

then the interpretation as provided in Note 2 shall apply . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


१ ९ 


६१ 


शनिवार , एप्रिल ४, २०१५ / चैत्र १४ , शके १ ९ ३ 


. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मार्च २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, 


. 


क्रमांक खाक्षेस -२००५ /प्र. क्र . १९ ५ / एल.बी.५/ रस्ते ९. - ज्याअर्थी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून सचिव , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई आणि मे. राम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि . (विशेष प्रयोजन संस्था मे. नगर कोपरगाव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि .) ज्याचे 
नोंदणीकृत कार्यालय, ६, श्रेयस बिल्डींग , गणेशवाडी, राधाकृष्ण मंगल कार्यालयासमोर , जळगाव येथे आहे यांच्यामध्ये बांधा वापरा व हस्तांतरित करा 
या तत्त्वावर अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव अहमदनगर रस्ता राज्य मार्ग क्र . १० ,कि.मी. १२०/००० ते १७५/५३० ( एकूण लांबी ५५.५३० 
किमी ) तसेच सदर रस्त्याचे परिक्षण, देखभाल व दुरुस्ती करणे (यापुढे सदर रस्ता म्हणून संबोधण्यात येईल.) या कामाकरिता सदर प्रकल्पाचा 
करारनामा दिनांक १९ एप्रिल २००७ रोजी साक्षंकित करण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याचे बांधकाम , वापर व देखभाल दुरुस्तीकरिता १० वर्षे ४ महिने २ दिवस इतका सवलत 
कालावधी अडीच वर्षाच्या बांधकाम कालावधीसह उद्योजकास दिनांक १० मे २००७ या प्रकल्प सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात आलेला 


आहे ; 


नगर 


~ 


१० 


आणि ज्याअर्थी, सदर रस्त्याकरिता अर्थसहाय्य करणारे वित्तीय संस्थांनी ( धनको-स्टेट बँक ऑफ इंडिया ) यांनी मूळ उद्योजक मे . 
कोपरगाव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा . लि , जळगांव यांना काम करीत नसल्याने डिफॉल्टर घोषित करून स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी , महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
यांनी प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मंत्रालय, मुंबई आणि मे . सुप्रिम कोपरगांव, अहमदनगर टोलवेज प्रा . 
लि . मुंबई (विशेष प्रयोजन संस्था मे. सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि .), ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय सुप्रिम हाऊस, प्लॉट नं . ९ ४/ सी , प्रतापगड , 
आय.आय.टी. पवईसमोर , मुंबई ४०० ०७२ येथे आहे. यांचेसोबत दिनांक ४ ऑगस्ट २०११ रोजी कोपरगांव अहमदनगर रस्ता राज्यमार्ग क्र . 
कि.मी. १२० ते १७५/५३० ( एकूण लांबी ५५.५३० कि.मी.) या रस्त्याचे चौपदरीकरण करणेसाठी मूळ करारनाम्यातील अटी व शर्ती जशा आहेत 
तशा ठेऊन बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर पुरवणी करारनामा साक्षांकित करण्यात आलेला आहे व यानंतर यांचेमध्ये सर्व करारनामे 
समाविष्ट झालेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याचे बांधकाम, वापर व देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रकल्प सुरू होण्याच्या दिनांकापासून ९ वर्षे 
९ महिने , २३ दिवस इतका सवलत कालावधी मंजूर करण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की, सदर रस्त्याचे बांधकाम, वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेला दिलेली विशेष 
सेवा आहे , आणि त्यामुळे सदर रस्त्यावर कि.मी. १५५/४०० देहरे गावांजवळ येथे पथकर स्थानक उभारून पथकर आकारणे व वसूली करणे 
महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे ; 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ३८ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खाक्षेस-२००६ / प्र.क्र .११५/ रस्ते-९, दिनांक २२ सप्टेंबर २०११ रोजीच्या 
शासन अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम, (१ ९ ५८ चा ६५) यांच्या कलम-२० ची पोटकलमे (१- अ), (१- ब), (१- क ), ( १- इ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून सदर रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ 
( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या , अनुयांनावर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) 
मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक २३ सप्टेंबर २०११ ते दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सदर रस्त्यावरील कि.मी. 
१५५/४०० ( देहरे गावाजवळ ) उभारलेल्या पथकर वसुली स्थानकावर पथकर शुल्क वसुली करण्यात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास निविदेच्या कलम ३.६.७.२ व ३.७.११ नुसार डांबर भाववाढ व पी.एल.आर. दरातील बदलामुळे सदर 
कालावधी दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ पर्यंत वाढविणे योग्य वाटत आहे ; 

आता म्हणून, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , (१९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट- कलमे (१- अ), (१-ब), (१- क) , 
( १- ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते 
की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बी.ओ.टी.” या योजनेतून मे. सुप्रिम कोपरगाव अहमदनगर टोलवेज प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई यांनी स्वखर्चाने 
कोपरगांव अहमदनगर रस्ता राज्य मार्ग क्र . १० , कि.मी. १२०/००० ते १७५/५३० ( एकूण लांबी ५५.५३० कि.मी. ) प्रकल्पाच्या रस्त्याचा वापर 
करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ-( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या , अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दरानेदिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ 
पर्यंतच्या कालावधीसाठी कोपरगांव अहमदनगर या रस्त्यावरील कि.मी. १५५/४०० ( देहरे ) येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावर 
पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 


१ 


अ.क्र 


वाहनांचा प्रकार 


पथकराचे प्रति फेरीचे दर ( रुपये ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ एप्रिल २०१५ 

ते 
३१ मार्च २०१६ 


१ एप्रिल २०१६ 

ते 
३१ जानेवारी २०१७ 


१ . 


पथकर नाही 


स्कुटर , मोटार सायकल व इतर दुचाकी वाहने, ट्रॅक्टर, रिकाम्या ट्रॉलीसह 
ट्रॅक्टर, तीन आसनी प्रवासी ऑटोरिक्षा ( चालक वगळून ) 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१ ९८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केलेली हलकी 
मोटार वाहने : 


२ . 


३०.०० 


३५.०० 


( अ) कार, जीप , ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता असलेली वाहने) जसे 

की , टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स, सहा आसनी रिक्षा (टमटम ) इत्यादी. 


४५.०० 


५५.०० 


( ब) मिनी बस किंवा इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त 

परंतु २० प्रवासी क्षमतेपर्यंतची वाहने ) आणि अनुक्रमांक १, ३ व ४ 
मध्ये नमूद 

केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने . 


३ . 


ट्रक , बसेस . 


९ ०.०० 


१०५.०० 


४ . 


१५०.०० 


१८०.०० 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे 

व उपरोक्त अ.क्र . ३ मध्ये नमूद केलेल्या ट्रक वगळून 
माल वाहतूक व प्रवासी वाहतूक करणारी अवजड वाहने जसे ट्रक -ट्रेलर , 
दोन पेक्षा अधिक आसनांची वाहने इत्यादी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६, शके १९ ३८ 

२१ 
१. वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेऊन घेण्याचा हक्क सुप्रिम 

कोपरगाव, अहमदनगर टोलवेज प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 
खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल 


२ . 


( १) भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनीधींची 

वाहने . 


( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 

असलेली वाहने . 


( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 


( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 


( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने. 


( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 


( ७ ) टपाल व तार खात्याची वाहने . 


( ८ ) रुग्णवाहिका. 


( ९ ) शववाहिका . 


( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 


2 . 


४ . 


पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर शुल्क 
वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी . 

पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्यात यावा. 
टीप.- पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल 

( १) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात 

येईल. 
( २ ) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात 

येईल. 
( ३) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या 

अनुक्रमे दीड पट व अडीच पट राहतील. परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल 

त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 
( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . न . डेकाटे , 


शासनाचे उप सचिव . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १ ९ ३८ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st March 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 


No. PSP . 2005 /CR . 195 /L.B . 5 /Road -9. — Whereas the Governor of Maharashtra through 
Secretary , Public Works Department, Mantralaya , Mumbai and M /s Ram Infrastructure Limited , 
(SPV - M / s. Nagar Kopargaon Infrastructure Private Limited ) having its registered office , 6 , Shreyas 
Building, Ganeshwadi, Opposite Ramkrushna Mangal Karyalaya , Jalgaon , have entered into 
Concession Agreement, on the 19th April 2007, for construction , operation and maintenance of 
four lanning of Kopargaon - Ahmadnagar Road , State Highway No. 10 , in kilometers 120/000 to 
175/530 (total length 55.530 kilometers) (hereinafter referred to as “ the said road ”) , under the 
Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme by M / s . Nagar Kopargaon Infrastructure Private 
Limited , Jalgaon ; 

And whereas , as per the said agreement the total concession period of 10 years, 4 months and 
3 days including the construction period of two and half years, was granted to the concessionaire 
to construct , operate and maintain the said road from the date of commencement of the work, i.e. 
from the 10th May 2007 ; 

And whereas , the financial institutions (Lender- State Bank of India ) of the said project 
(State Bank of India ) has declared the original concessioner M / s. Nagar Kopargaon Infrastructure 
Private Limited , Jalgaon , as defaulter ; and , therefore , the State Bank of India alongwith 
the Governor of Maharashtra through Secretary , Public Works Department , Mantralaya ,Mumbai, 
has entered into the supplementary agreement with M /s . Supreme Kopargaon - Ahmadnagar 
Tollways Private Limited , Mumbai, (SPV of M / s. Supreme Infrastructure India Limited ), having 
its registered office at Supreme House , Plot No. 94 /C , Pratap Gadh , opposite I.I.T. Powai , 
Mumbai 400 072 , on the 4th August 2011 , including all the subsequent agreements entered between 
them , subject to the same terms and conditions, for construction , operation and maintenance of 
four lanning of Kopargaon Ahmadnagar Road , State Highway No. 10 , in kilometers 120/000 to 175 / 
530 (total length 55.530 kilometers), under the Built , Operate and Transfer (BOT) Scheme ; 

And whereas, as per the said agreement the concession period of 9 years 9 months and 23 
days granted to the concessionaire to construct, operate and maintain the said road from the date 
of commencement of the work ; 

And whereas, the Government of Maharashtra was of the opinion that the improvement, 
operation and maintenance of the said road is the special service to the public and, therefore, 
after completion of the said road , considered it expedient to levy and collect the toll on the said 
road at the said toll collection centre constructed at kilometer 155/400 near Dehare village on the 
above mentioned road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Public 
Works Department , No. PSP . 2006 /C.R . 195 /Road -9 , dated the 22nd September 2011, issued in 
exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of section 
20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), levied and collected the toll on the 
classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended thereto and on the 
tailors drawn by such motor vehicles , passing over the said road , at the rates and for the periods 
specified against each of the said vehicle in column ( 3 ) of the said Schedule , with effect from the 
23rd September 2011 to 31st March 2015 at the toll collection centre situated at kilometer 155/400 
near Dehare village on the said road ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to extend the said 
period upto the 31st January 2017, on the account of increase in the rates of bitumen and change 
in P.L.R. as per clauses 3.6.7.2 and 3.7.11 of the tender ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १९ ३८ 


२३ 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), the Government 
of Maharashtra hereby declares that the toll shallbe levied on the classes ofmotor vehicles specified 
in column (2 ) of the Schedule appended hereto and on the tailors drawn by such motor vehicles , 
passing over the said road improved under the Built , Operate and Transfer (BOT) Scheme by 
M /s. Supreme Kopargaon -Ahmadnagar Tollways Private Limited , Mumbai, at their expenses, at 
the rates and for the periods specified against each of the said vehicle in column (3 ) of the said 
Schedule , and collected at the toll collection centre constructed at kilometer 155/400 near Dehare 
village on the said road for the period commencing from the 1st April , 2015 and ending on 
31st January , 2017 . 


Schedule 


Particular of Vehicles 


Sr. 
No. 


Rate of toll per trip 

(in Rupees ) 
1st April, 1st April, 

2015 to 2016 to 
31st March , 31st January , 
2016 

2017 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Nil 


Nil 


30.00 


35.00 


1 Motor cycle , scooter , Moped and other two wheelers , tractor , 

tractor with unloaded trolly , Auto Rikshaws (Permitted to 
carry three passengers excluding driver ), Bullock carts and 

Government Vehicles ) 
2 Light Motor Vehicles, as defined in the Motor Vehicles Act, 
1988 (59 of 1988 ) 
(a ) Car Jeep (having carriage capacity of twelve passengers 

excluding driver ) and six seater Auto Rikshaws 

( Tum -Tum ) . 
(6 ) Mini Bus and alike vehicles ( having carriage capacity 

upto Twenty Passengers , (excluding driver) and good 
carriage vehicles which are not including entries at 

Sr. No. 3 and 4 . 
3 Buses , Trucks 
4 Heavy Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 

1988 such as trucks, trailers, Multi axle vehicles etc. 
except vehicles covered by entry at serial No. 3 above 


45.00 


55.00 


90.00 


105.00 


150.00 


180.00 


1. For the purpose of this notification , M /s . Supreme Kopargaon Ahmednagar Tollways 
Private Limited , Mumbai is authorized to collect and retain the amount of toll at the toll collection 
centers constructed at kilometer 155/400 (Dehere ) on the above mentioned road . 


2. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice - President of India , Governor of State , 
Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles , 

(ii ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament,Maharashtra Legislative Assembly 
and Maharashtra Legislative Council , 

(iii) Vehicles carrying Ex-Member of Maharashtra Legislative Assembly, Maharashtra 
Legislative Council and Parliament, 

(iv ) State and Central Government vehicles , 
(u ) Defence vehicles , 
( vi ) Police Department vehicles, 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १ ९ ३८ 


(vii) Post and Telegraph Department vehicles, 
(viii) Ambulances , 


( ix ) Hearses , 


( x ) Fire fighting vehicles . 


3. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of the toll collection centre; A computerised toll receipt shall be issued on each and 
every occasion of recovery of toll. 


4. Electronic Display Board clearly visible to the people shall be installed in vicinity of toll 
collection centre . 


Notes. — Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

(i) 10 per cent, rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in 
advance . 

(ii ) 20 per cent, rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons 
in advance . 

( iii ) For frequently travelling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 
times of their respective one way travel rates . Return journey pass and daily pass will be 
valid up to 12.00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 

(iv ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


२५ 


६२ 


शनिवार , एप्रिल ४, २०१५ / चैत्र १४ , शके १९ ३७ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ एप्रिल २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६. 

क्रमांक एडीएल . ११( ०१)/प्र.क्र . ४५८ / गृनिभू. - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ मधील कलम ४१(१ ) अन्वये 
दिनांक १३ मार्च २०१२ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, पृष्ठ क्र . १ ते १६ वर स. नं . ३० ९ ( भाग ) पिंपरी वाघिरे, जिल्हा 
पुणे येथील जमीन संपादनासाठी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमधून श्री . डॅनियल चिंतामणी जाधव यांची स. नं . ३० ९/ ६/ अ -१ मधील ५ आर जमीन 
या अधिसूचनेद्वारे सदर भूसंपादनातून वगळण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६, शके १ ९ ३८ 


शनिवार , एप्रिल ४ , २०१५ / चैत्र १४ , शके १ ९ ३७ 


. 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक ४ एप्रिल २०१५ 


अधिसूचना 


क्रमांक एडीएल . २०११ / प्र.क्र . ७०२/ गृनिभू. - मौ . दत्तपुर व मौ. भिवापुर , ता. जि . वर्धा क्षेत्र २४.८२ हेक्टर ही जमीन संपादनाची प्रक्रिया 
पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी प्राधिकृत करणे या विषयाबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण , भाग चार -ब, पृष्ठ क्र . ५ वर शासन 
अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग क्रमांक एडीएल . २०११/ प्र.क्र .७०२/ गृनिभू . दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे . 
अधिसूचनेमधील परिच्छेद १ मध्ये नमूद “ दिनांक २० जानेवारी २०१५ ” च्या ऐवजी दिनांक “ ४ फेब्रुवारी २०१५ ” असे वाचावे. 


या 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


२७ 


६४ 


शनिवार , एप्रिल ९, २०१५ / चैत्र १ ९, शके १ ९ ३७ 


फोर्ट , 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
सार्वजनिक बांधकाम इमारत , बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक ९ एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक जिपनि. २०१४ / प्र.क्र .२३१(१)/पंरा-२.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम, १९ ६२ मध्ये 
आणखी सुधारणा करण्याकरिता तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल आणि महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद , व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५) च्या कलम २७४ च्या पोट - कलम ( ३) च्या परंतुकाअन्वये त्याच्या पूर्व प्रसिद्धीची 
अट क्षमापित करण्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली होती. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) च्या कलम २७४ च्या पोट- कलम ( २) 
च्या खंड ( दोन ) सोबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ कलम १२ अ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व 
याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (निर्वाचक गण व निवडणूक 
घेणे ) नियम, १९ ६२ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे ) ( सुधारणा) नियम , २०१५ असे म्हणावे . 

२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम, १९ ६२ च्या नियम १४ च्या पोट-नियम ( ३ अ) व ( ३ब ) मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

( ३ अ ) 

उपनियम ( ३ अ ) मध्ये दोन्ही ठिकाणी जेथे “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र ” हा शब्द आहे त्या ठिकाणी “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र आणि जात वैधता 
प्रमाणपत्र ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात येतील . 

( ३ ब ) 

उपनियम ( ३ ब ) मध्ये “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र हा शब्द आहे त्या ठिकाणी “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र 
अंतर्भूत करण्यात येतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


" 


" 


हे शब्द 


गिरीश दि . भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

25 , Bandhkam Bhavan , P.W.D. Building , Marzban Path , 

Fort, Mumbai 400 001, dated the 9th April 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 

No. ZPE . 2014 /C.R.231( 1 )/PR-2.—Whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which rendered it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra ZillaParishads (Electoral Divisions and conduct of Election ) Rules, 1962 and to 
dispense with the condition of previous publication of these rules under the proviso to 
sub - section ( 3 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ) . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of sub -section (2 ) of section 
274 read with section 12A of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961, 
and all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes 
the following rules further to amend the Maharashtra Zilla Parishads , ( Electoral Divisions and 
conduct of Election ) Rules , 1962, as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Zilla Parishads (Electoral Divisions and 
conduct of Election ) (Amendment), Rules , 2015 . 


2. In Rule 14 of the Maharashtra Zilla Parishads (Electoral Divisions and conduct of 
Election ) Rules, 1962 to sub - rule the following paragraph shall be substituted . 

(a ) in sub -rule ( 3 - A ), at both the place where they occur, for the words “ Caste Certificate " 
the words “ Caste Certificate and Caste Validity Certificate shall be substituted ; 

(b ) in sub - rule ( 3 - B ), for the words “ Caste Certificate ” the words “ Caste Certificate and 
Cast Validity Certificate ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६, शके १९ ३८ 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
सार्वजनिक बांधकाम इमारत , बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक ९ एप्रिल २०१५ 


अधिसूचना 


~ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक जिपनि. २०१४ / प्र.क्र . २३१( २) /पंरा-२.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम, १९ ६२ मध्ये 
आणखी सुधारणा करण्याकरिता तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल आणि महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद , व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ ( १९६२ चा महा . ५) च्या कलम २७४ च्या पोट- कलम (३ ) च्या परंतुकाअन्वये त्याच्या पूर्व प्रसिद्धीची 
अट क्षमापित करण्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली होती. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. ५ ) च्या कलम २७४ च्या पोट - कलम ( २ ) 
च्या खंड (दोन ) सोबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ कलम १२ अ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व 
याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक 
घेणे) नियम, १९ ६२ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे 

१ ) या नियमांना महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे ) ( सुधारणा ) नियम, २०१५ असे म्हणावे . 

२) महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम, १९ ६२ च्या नियम १६ च्या पोटनियम ( २ब) व (रक ) मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

( २ ब ) 

उपनियम ( २ ब ) मध्ये दोन्ही ठिकाणी जेथे “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र हा शब्द आहे त्या ठिकाणी “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र आणि जात वैधता 
प्रमाणपत्र ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात येतील . 


" 


( क ) 


उपनियम ( २ क ) मध्ये “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र ” हा शब्द आहे त्या ठिकाणी “ जातीचेमुळ प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र ” हे शब्द 
अंतर्भूत करण्यात येतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश दि . भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

25 , Bandhkam Bhavan , P.W.D. Building , Marzban Path , 

Fort, Mumbai 400 001 , dated the 9th April 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 

No. ZPE . 2014 /C.R . 231( 2 ) /PR-2.—Whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which rendered it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Panchayat Samitis (Electoral Colleges and conduct of Election ) Rules , 1962 and to 
dispense with the condition of previous publication of these rules under the proviso to sub -section 
( 3 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 
1962 ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of sub -section ( 2 ) of section 
274 read with section 12A of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961, 
and all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby makes 
the following rules further to amend the Maharashtra Panchayat Samitis (Electoral Colleges 
and conduct of Election ) Rules , 1962 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Panchayat Samitis ( Electoral Divisions and 
conduct of Election ) (Amendment) Rules , 2015 . 


2. In Rule 16 of the Maharashtra Panchayat Samitis (Electoral Colleges and conduct of 
Election ) Rules , 1962. 


(a ) in sub - rule ( 2 - B ), at both the place where they occur , for the words “ Caste Certificate 
the words “ Caste Certificate ” and “ Caste Validity Certificate ” shall be substituted : 

(b ) in sub - rule ( 2 - C ), for the words “ Caste Certificate ” the words “ Caste Certificate and 
Caste Validity Certificate ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०१६/ अग्रहायण १०-१६ , शके १९ ३८ 


३ 


६५ 


शुक्रवार , एप्रिल १० , २०१५ / चैत्र २० , शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगूरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना 
नांदेड शीख गुरूद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब अधिनियम, १९ ५६. 

क्रमांक जीयूआर. २०१४ /प्र.क्र . २८७/ ज-७ अ.- ज्याअर्थी, नांदेड शीख गुरूद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब अधिनियम, १९५६ 
( १ ९ ५६ चा हैद्राबाद अधिनियम क्र . ३७ ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) मधील कलम ६ च्या पोट 
कलम ( ४ ) व (५ ) तसेच, कलम ११ च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्र . जीयूआर. २०१४ / प्र.क्र . २८७/ २०१४ / ज -७ अ, दिनांक १६ मार्च २०१५ या अन्वये महाराष्ट्र शासानाने “ नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड 
श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ ” ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त मंडळ ” असा करण्यात आला आहे.) गठित केले आहे. व सदर अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधाराण भाग चार- ब , दिनांक १७ मार्च २०१५ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून उक्त मंडळाची प्रथम बैठक दिनांक १६ एप्रिल २०१५ 
रोजी सकाळी १०-३० वाजता स्थळ - हजूर साहिब सचखंड गुरूद्वारा , वजिराबाद , नांदेड येथे ठेवण्यात आली आहे. 


शासन असाही आदेश देत आहे की , उक्त मंडळाचे प्रथम बैठकीचे आयोजनासंबंधी इतर आवश्यक कार्यवाही जिल्हाधिकारी , नांदेड यांच्या 
मार्फत करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कि . पां . वडते , 
शासनाचे उप सचिव . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७, २०१६ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ३८ 


&& 


सोमवार , एप्रिल १३, २०१५ / चैत्र २३, शके १ ९ ३७ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


Mantralaya Annexe ,Mumbai 400032 , dated 8th April 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CO -OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960 . 


No. MCT. 2015 /C.R . No. 90 /5 - C. - In exercise of the powers conferred by section 149 of the Maharashtra 
Co- operative Societies Act, 1960 (Mah . XXIV of 1961) read with rule 3 of Maharashtra Judicial Officers of the 
Co -operative Courts and Co-operative Appellate Court (Recruitment) Rules 1998 , the Government of Maharashtra 
is hereby pleased to appoint Ms. Shrawasti Shrikant Kakade , Judge , Co- operative Court, Pune as Member, 
Maharashtra State Co -operative Appellate Court, Mumbai until further orders. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . S.K.SHARMA , 
Principal Secretary to the Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


